अधीक्षक अभियंता, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संधोधन संस्था 
(मेरी) नाशिक-४ यांच्या अधिपत्याखालील नियत अस्थायी 
व रूपांतरीत अस्थायी पदांना दि. ०१/०९/२०२१ ते 
दि. २८/०२/२०२२ या कालावधीसाठी मुदतवाढ मिळणे 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक - मुवाढ- २०२१/(प्र.क्र.१०८/२०२१)/लाक्षेवि (आस्था) 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२, 
दिनांक: ०८.०९.२०२१ 


संदर्भ : १. शासन निर्णय क्र.संकिर्ण- २०२१/प्र.क्र.०८/२१/लाक्षेवि आस्था, दि.३१ मार्च २०२१ 
२. वित्त विभागाचे शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.१०/०८/२०२१ 
३. अधीक्षक अभियंता, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संधोधन संस्था ( मेरी ) नाशिक-४ यांचे पत्र 
जा.क्र.मअसंस(०५)२०२१/आ-२/मुदतवाढ/११६९/सन २०२१, दि. २७/०७/२०२१. 


प्रस्तावना - 

अधीक्षक अभियंता, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्था ( मेरी ) नाशिक-४ 
या कार्यालयातील नियत अस्थायी व रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना संदर्भ क्र. १ च्या 
शासन निर्णयान्वये दि.०१/०३/२०२१ ते ३१/०८/२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. 
अधीक्षक अभियंता, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संधोधन संस्था ( मेरी ) नाशिक-४ यांनी त्यांच्या 
दि. २७/०७/२०२१ च्या पत्रान्वये त्यांचे कार्यालयतर्गत असलेल्या विभाग व उपविभाग व शाखा 
कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ६१ पदांना व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील 
२५ पदांना दि. ०१/०९/२०२१ ते २८/०२/२०२२ पर्यंत मुदतवाढ मिळणेबाबत विनंती केलेली आहे. 


वित्त विभागाने संदर्भ क्र. २ येथीळ शासन निर्णयान्वये सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या 
आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच यापुर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर 
निर्माण करण्यात आलेल्या परंतू ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही अशा 
अस्तिवात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दिनांक ०१/०९/२०२१ ते दिनांक २८/०२/२०२२ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. त्यामुळे अधीक्षक अभियंता, महाराष्ट्र 
अभियांत्रिकी संधोधन संस्था ( मेरी) नाशिक-४ यांचे कार्यालय व त्याअंतर्गत विभाग, उपविभाग 
व शाखा कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ६१ पदांना व रुपांतरीत अस्थायी 
आस्थापनेवरील २५ पदांना दि. ०१/०९/२०२१ ते २८/०२/२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधिन होती. याबाबत पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय :- 


जलसंपदा विभागाच्या HRMS प्रणालीवर उपलब्ध माहिती विचारात घेऊन खालील 
तक्त्यामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे अधीक्षक अभियंता, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संधोधन संस्था (मेरी ) 
नाशिक-४ यांचे कार्यालय व त्याअंतर्गत विभाग, उपविभाग व शाखा कार्यालयातील 
कार्यालयनिहाय आकृतीबंधानुसार मंजूर नियत अस्थायी व रूपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील 
पदांना दि. ०१/०९/२०२१ ते दि. २८/०२/२०२२ पर्यंत खालील अटींच्या अधीन राहून मुदतवाढ 
देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ- २०२१/(प्र.क्र.१०८/२०२१)/लाक्षेवि (आस्था) 


अ.क्र कार्यालयाचे नाव नियत अस्थायी रुपांतरीत लेखाशिर्ष 
आस्थापनेवरील अस्थायी 
पदे आस्थापनेवरील 
पदे 
Rae | Q 3 a षु 


नियत अस्थायी आस्थापना(51) 
वर्ग -१ महासंचालक व इतर 


| अधीक्षक अभियंता, राजपत्रित व वर्ग-३ चे वेतन 
महाराष्ट्र अभियांत्रिकी ६१ २५ अदाकरोता लेखाशिर्ष 
संधोधन संस्था ( मेरी ) (अ) मागणी क्र. 3 
नाशिक-४ २७०१- मोठे व मध्यम पाटबंधारे, ८०- 


सर्वसाधारण, (००१ संचालन व 
प्रशासन (०६) लाभक्षेत्र विकास 
आस्थापना  (०६)(०२) अधिक्षक 
अभियंता व सहसंचालक, महाराष्ट्र 
अभियांत्रिकी संशोधन संस्था, (मेरी), 
नाशिक (अनिर्वायौ (२७०१ बी १७१) 
आस्थापनावरील गट अव राजपत्रित 
अधिकारी तसेच वर्ग-३/४करिता 
/रुपांतरीत अस्थायी आस्थापना 

(ब) मागणी क्र. ३ 

२७०१- मोठे व मध्यम पाटबंधारे, ८०- 
सर्वसाधारण, (००१ संचालन 
व प्रशासन (००४), संशोधन (०१) 
आस्थापना (०१)(०१)मुख्य अभियंता 
व संचालक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी 
संशोधन संस्था,नाशिक ( अनिर्वाय) 
(२७०१ २६०५) 

विद्युत शाखा निगडीत उप अभियंता/ 
शाखा अभियंता करिता 

(क) मागणी क्र.आय-३ 

२८०१ - मोठे व मध्यम पाटबंधारे, 
८०-सर्वसाधारण, (००१ संचालन व 
प्रशासन (०१)(०३) मुख्य अभियंता व 
संचालक महाराष्ट्र अभियांत्रिकी 
संशोधन Gaara ( अनिर्वाय) 
(२८०१ ०२२९) 


१. अधीक्षक अभियंता, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संधोधन संस्था (मेरी) नाशिक-४, कार्यालयांतर्गत 

आकृतीबंधानुसार ६१ पदे नियत अस्थायी आस्थापनेवरील आहेत. आता या संस्थेतील नियत 

अस्थायी आस्थापनेवरील ६१ मंजूर पदांना ती सहा महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी रिक्‍त नाही, 
पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ- २०२१/(प्र.क्र.१०८/२०२१)/लाक्षेवि (आस्था) 


तसेच ती पदे सुधारित आकृतीबंधानुसार मंजूर झालेल्या ४५२९७ पदांच्या मर्यादेत आहेत. व 
रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील २५ पदांना संबंधित कर्मचारी कार्यरत असेपर्यंत किंवा 
दि. २८/०२/२०२२ यापैकी जे अगोदर घडेल या अटीच्या अधीन राहून दि. ०१/०९/२०२१ ते 
दि. २८/०२/२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. उपरोक्त पदे विभागाने प्रस्तावित केळेल्या काळावधीत कार्यरत राहतील. 


३. जलसंपदा विभागाच्या HRMS प्रणालीवर उपलब्ध माहितीनुसार पदांची संख्या / पदामधील 
घट / पदामधील वाढ / सेवानिवृत्ती इ. माहिती अंतिम / अचूक आहे असे गृहित धरून व याबाबतची 
संपूर्ण जबाबदारी संबंधित क्षेत्रिय कार्यालयाची असल्याचे गृहीत धरुन पदांना मूदतवाढ देण्यात 
येत आहे. 


४. या सर्व पदांचा पुढील मुदतवाढीचा प्रस्ताव विहित प्रपत्रात प्रमाणपत्रासह विहित वेळेत 
सादर करण्यात यावा. 


हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. 
दि.१०/०८/२०२१ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करुन करण्यात 
येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www .maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संकेताक २०२१०९०८१५५२०११३२७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Purnima Devang Desai 


P U mM | m a Deva ng DN: CN = Purnima Devang Desai, C = IN, S = 


Maharashtra, O = Government of Maharashtra, 


D es a j OU = Water Resources Department 
Date: 2021.09.08 15:55:41 +05'30" 


(पूर्णिमा देसाई) 
सहपत्र:- परिशिष्ट-“अ”बवक उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. महालेखापाल-१, (लेखा परीक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२. महाळेखापाल-२, (लेखा परीक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपुर. 

३. वित्त विभाग,(व्यय-१२)/अर्थ-१९, HATHA, मुंबई- ३२, 

४. महासंचालक, अधीक्षक अभियंता, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संधोधन संस्था (मेरी) नाशिक. 
जिल्हा कोषागार कार्यालय, नाशिक. 

५. कक्ष अधिकारी, जलसंपदा विभाग/आ (प्रशी)/अर्थ-१/२, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

७. लाक्षेवि (आस्था) कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ- २०२१/(प्र.क्र.१०८/२०२१)/लाक्षेवि (आस्था) 


शासन निर्णय क्र. आस्था- २०२१/(प्र.क्र.१०८/२०२९)/ लाक्षेवि (आस्था), दि ०८/०९/२०२९ चे सहपत्र 


परिशिष्ट "अ" 
अधीक्षक अभियंता, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्था (मेरी) नाशिक- ४ यांच्या अधिपत्याखालील नियत व रु.अ. 
आस्थापनेवरील पदे 
अ.क्र. कि नाव दि. ०१९.०९.२०२९ ते २८.०२.२०२२ साठी मुख्य लेखाशिर्ष व उपलेखाशिष॑ 
मुदतवाढ 

नियत अस्थाय पां प्थाय 

आस्थापनेवरील आस्थापनेवरील 

मुदतवाढ मंजूर मुदतवाढ मंजूर 

पदांची संख्या पदांची संख्या 

(सोबत परिशिष्ट- क) 

| ९१ | २ 3 v & 

Q | अधोौक्षक अभियंता, महाराष्ट्र ष्‌ शिक नियत अस्थायी आस्थापना(२1') वर्ग -१ 
अभियांत्रिको संशोधन संस्था, महासंचालक व इतर राजपत्रित व वर्ग-३ चे 
नाशिक- ४ वेतन अदाकरोता लेखाशिर्ष 

२ | कार्यकारी अभियंता, स्थापत्य शट २२ (अ) मागणी क्र. ३ 
बांधकामे परिरक्षण विभाग, मेरी, २७०१- मोठे वब मध्यम पाटबंधारे, ८०- 
नाशिक सर्वसाधारण, (००१ संचालन व प्रशासन (०६) 

लाभक्षेत्र बिकास आस्थापना (०६)(०२) 
अधिक्षक अभियंता ब सहसंचालक,महाराष्ट्र 

३ वैज्ञानिक संशोधन अधिकारी, र्‌ र्‌ अभियांत्रिकी संशोधन संस्था, (मेरी), नाशिक 
रेफरल प्रयोगशाळा (मृद यांत्रिकी), (अनिर्वाय) (२७०१९ बी १७१) 
मेरो. नाशिक आस्थापनावरील गट अ व राजपत्रित 

अधिकारी तसेच वर्ग-३/४करिता /रुपांतरीत 
अस्थायी आस्थापना 
(ब) मागणी क्र. ३ 

w संशोधन अधिकारी, महामार्ग keg g २७०१- मोठे ब मध्यम पाटबंधारे, ८०- 
संशोधन विभाग क्र. १, मेरी, सर्वसाधारण, (008) संचालन 
नाशिक व प्रशासन (००४), संशोधन (०१) आस्थापना 

(०१)(०१)मुख्य अभियंता व संचालक, 

५ | वैज्ञानिक संशोधन अधिकारी, ९ १ महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्था, 
रेफरल प्रयोगशाळा (सामग्री नाशिक ( अनिर्वाय) (२७०१ २६०५) 
चाचणी), मेरी, नाशिक विद्युत शाखा निगडीत उप अभियंता/ शाखा 

६ | कार्यकारी अभियंता, संपदा रि शि अभियंता करिता आग 
अभियांत्रिको केंद्र, मेरी, नाशिक (क) मागणी क्र.आय-३ वी 

२८०१ - मोठे ब मध्यम , ८०- 
सर्वसाधारण, (००१ संचालन व प्रशासन 
(०१)(०३) मुख्य अभियंता व संचालक 
महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्था,नाशिक 
( अनिर्वाय) (२८०१ ०२२९) 
एकुण RR २५ 


Purnima 0९ 


te: 2021.09.08 15:55:55 +05'30' 


( पुर्णिमा देसाई ) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन) 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


C= IN, S = Maharashtra, 0 
partment 


Purnima Devang Desai onerensiisar cree 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ- २०२१/(प्र.क्र.१०८/२०२१/लाक्षेवि (आस्था) 
— Oe 
कार्यालयाचे नाव- महासंचालक, संकल्पन प्रशिक्षण जलविज्ञान, संशोधन व सुरक्षितता 
महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्था, नाशिक 
रुपांतरीत अस्थायी आस्थापना 


शासन निर्णय क्रमांक - मुवाढ- २०२९/ प्र.क्र. १०८/२१ लाक्षेवि (आस्था) दि.०८/०९/२०२१९ चे सहपत्र 
[भुकंप आधार सामग्री पृथ:करण विभाग (जूने नाव), स्थापत्य बांधकामे परिरक्षण विभाग-(नवीन नाव) 


क्र रुजू दिनांक | सेवानिवृत्तीचा दिनांक | दिनांक 
र 0000007009) 


१ 
र न्न 
न 


[भुकंप आधार सामग्री पृथ:करण विभाग (जूने नाव), स्थापत्य बांधकामे परिरक्षण विभाग-(नवीन नाव) 


अंतर्गत (निगराणी उप विभाग) 


| सेवानिवृत्तीचा दिनांक | दिनांक 


रर 
मगर 
ae ७. ५0 


(महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी, नाशिक यांचेकडून स्थापत्य बांधकामे परिरक्षण विभाग, यांचेकडे वर्ग झाळेली 


पदे) 
| सेवानिवृत्तीचा दिनांक | दिनांक 


Dee 
1 
Se 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ- २०२१/(प्र.क्र.१०८/२०२१)/लाक्षेवि (आस्था) 


{ मृद यांत्रिकी विभाग क्रमांक- ९ (जुने नाव), रेफरल प्रयोगशाळा (मृद यांत्रिकी)- नविन नाव) 
कर्मचाऱ्याचे नाव सेवानिवृत्तीचा दिनांक 


(महामार्ग संशोधन विभाग क्र. 2) 


(सामग्री चाचणी विभाग (जूने नाव) रेफरल प्रयोगशाळा (सामग्री- नविन नाव) 


| सेवानिवृत्तीचा दिनांक | दिनांक 


Digitally signed by Purnima Devang Desai 


P urnima D evan g DN: CN = Purnima Devang Desai, C = IN, S = 


Maharashtra, O = Government of Maharashtra, 
. OU = Water Resources Department 
Desai Date: 2021.09.08 15:56:06 +05'30" 


( पुणिंमा देसाई ) 
उपसचिव,महाराष्ट्र शासन) 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ- २०२१/(प्र.क्र.१०८/२०२१)/लाक्षेवि (आस्था) 


परिशिष्ट- क 
शासन निर्णय क्रमांक मुवाढ- २०२९/प्र.क्र. १०८/२१ लाक्षेवि (आस्था) दि.०८/०९/२०२१चे सहपत्र 


महासंचालक संकल्पन,प्रशिक्षण,जलविज्ञान व सुरक्षितता संशोधन ,महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्था 
(मेरी),नाशिक-४ 
नियत अस्थायी आस्थापना पदे 


अ.क्र. पदनाम दि.२८.०२.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ (अस्थायी पदे) 
शिश २ 2 
अ) | संचालनालय 
१) महासंचालक १ 
२) स्वीय सहाय्यक g 
3) शिप 3 
एकूण & 
ब) | मृद यांत्रिकी विभाग (जुनेनांव) रेफरल प्रयोगशाळा (मृदयांत्रिको)-नविननांव 
१) सहाय्यक संशोधन अधिव g 
2) क.अ./शा.अ. v 
३) वरिष्ठ वैज्ञानिक सहाय्यक १ 
४) लघुटंकलेखक र 
५) शिप २ 
'एकूण ९ 
क) | भुकंप आधर सामग्री पृथ:करण विभाग (जुनेनांव) 
स्थापत्य बांधकामे परिरक्षण विभाग (नविननांव) 
१) उपअभियंता /सहाय्यक संशोधन 3 
अधिकारी 
२) कनिष्ठ अभियंता/शाखा अभियंता. ७ 
३) अनुरेखक (आरेखक श्रेणी-३) ३ 
४) कनिष्ठ लिपीव 
५) बाहन चालक 
६) टंकलेखक g 
७) शिपाई तथा प्रयोगशाळा सेवक. २ 
'एकूण १८ 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ- २०२१/(प्र.क्र.१०८/२०२१)/लाक्षेवि (आस्था) 


अ.क्र. पदनाम दि.९८.०२.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ (अस्थायी पदे) 
शिश २ 3 
इ ) महामार्ग संशोधन विभाग क्र.९ 

१) सहाय्यक संशोधन अधिव डु 

२) कनिष्ठ अभियंता/शाखा अभियंता/ डु 
सहा.अभियंता श्रेणी-२ 

३) वरिष्ठ लिपीव g 

४) कनिष्ठ लिपीव 

५) (अनुरेखक ) आरेखक श्रेणी-३ 

६) वाहन चालक 

७) शिप 2 

एकूण Qv 

) साम णी विभाग (जुने नांव) (रेफरल प्रयोगशाळा (साम णी)-नविन नांव) 

१) सहाय्यक संशोधन अधिव 

२) कनिष्ठ अभियंता/शाखा अभियंता/ २ 
सहा.अभियंता श्रेणी-२ 

Rahs वैज्ञानिक सहाय्यक १ 

४) कनिष्ठ वैज्ञानिक सहाय्यक १ 

५) वरिष्ठ लिपीव g 

६) कनिष्ठ लिपीव 

७) शिप २ 

'एकूण ९ 

'फ) संपदा अभियांत्रीकी केंद्र 

१)विभागीय लेखापाल 2 

२)लघुटंकलेखक g 

३)(अनुरेखक ) आरेखकश्रेणी-३ 

४) वाहन चालक 

५) शिप २ 

एकुण द 

एकुण (अते फ) GR 

Purnima Devang 28.0 Rice Des os = 
Desai Date S001 0808 पाड 
( पुणिमा देसाई ) 
उपसचिव,महाराष्ट्र शासन) 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


